महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियान माथेरान शाहराच्या 
मलनिःस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२२/प्र.क्र.३५०/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 


. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१४/प्र.क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 

२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 

४. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१७. 

५. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२५९/नवि-३३, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१७. 

६. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र: ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु- 
०७, दिनांक २९ जून, २०२२. 

७. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे क्र.नपप्रसं/माथेरान न.प. 
भु.ग./प्र.क्र.9६१/२०२२/का.७/५४८१, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२२. 

८. दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

९. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ठाणे यांचे पत्र क्र. मजीप्रा/ 
मु.अ.(ठाणे)/तांशा-१/नगरो.माथेरान मैलापाणी/१५२१, दिनांक १३ जुले, २०२२. 

प्रस्तावना:- 
१. राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा 
वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र 
सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


क; 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३५०/नवि-३३ 


२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत माथेरान नगरपरिषदेचा मलनिःस्सारण 
प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांनी चाळू दरसूचीनुसार 
तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक 
०१ डिसेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास 
प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झछासन निर्णय:- 


१. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांततर्गत सादर करण्यात आलेल्या माथेरान 
नगरपरिषदेच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या 
व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील 
विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. माथेरान नगरपरिषदेच्या CRZ अंतर्गत भागाकरिता व CRZ भाग वगळून उर्वरित 
भागाकरिताच्या मलनिस्सारण प्रकल्प सदर प्रकल्पात एकत्रित समाविष्ट आहे. सदर 
शहरातील मलनिस्सारणाच्या अनुषंगाने मा. राज्य मानवी हक्‍क आयोगाचे, मा. राष्ट्रीय 
हरीत लवादमधील निर्णय यांचे निर्देश व राज्य शासनाचे धोरण विचारात घेता माथेरान 
शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पास सद्यस्थितीत मान्यता देण्यात येत आहे. या योजनेस 
खालील विवरण पत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मंजूरी देण्यात 
येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 


Sr. Component Amount In 
No. Rs. 
A_ | Collection And Conveyance System 
1 | Gravity Sewer Zone-01 20758602 
2 | Gravity Sewer Zone-02 20604368 
3 | Gravity Sewer Zone-03 13127611 
4 | Gravity Sewer Zone-04 8797687 
5 | Gravity Sewer Zone-05 11841696 
ca Gravity Sewer Zone-06 13781164 
| B | Pre-Fab Pumping Station & Machinery 
1 | Pumping Station for Zone-01 (Civil) 418720 
2 | Pumping Station for Zone-01 (Mechanical) 4012783 
3 | Pumping Station for Zone-01 (Electrical) 3008060 
C_ | Pumping Main 
1 | Rising Main 227923 
| D | Plot Development For STP Work 
1 | STP Plot for Zone-1 3441408 
2 | STP Plot for Zone-2 4899270 
3 | STP Plot for Zone-3 5076596 
4 | STP Plot for Zone-4 3467214 
5 | STP Plot for Zone-5 3397068 
Ex STP Plot for Zone-6 3682476 
E_ | Sewage Treatment Plant (IWT Technology) 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३५०/नवि-३३ 


Sr. Component Amount In 
No. Rs. 
1 | STP (180 KLD) Zone-1 36580230 
2 | STP (300 KLD) Zone-2 60929200 
3 | STP (120 KLD) Zone-3 24434600 
4 | STP (120 KLD) Zone-4 24413450 
5 | STP (80 KLD) Zone-5 16325330 
| 6 | STP (120 KLD) Zone-6 24561490 
F | Property Connection 
1 | Sewer Property Connections For Zone-1 9291794 
2 | Sewer Property Connections For Zone-2 9963040 
3 | Sewer Property Connections For Zone-3 5436157 
4 | Sewer Property Connections For Zone-4 3954368 
5 | Sewer Property Connections For Zone-5 5294864 
| 6 | Sewer Property Connections For Zone-6 6698260 
G | Road Reinstating 
1 | Road Reinstating For Zone-1 8326700 
2 | Road Reinstating For Zone-2 8494198 
3 | Road Reinstating For Zone-3 4729233 
4 | Road Reinstating For Zone-4 3253280 
5 | Road Reinstating For Zone-5 4481985 
| 6 | Road Reinstating For Zone-6 5637379 
H_ | Utility Shifting Work 1184289 
I | Survey Work 1614841 
J | Railway Crossing (Trenchless Technology) 944360 
K_ | Trial Run 463426 
L_ | Provisional Fund (For MSEDCL/Railway Deposits) 13477871 
Total 401032990 
Add 18 % GST 72185938 
Grand Total 473218929 
Say Rs. 47.32 Cr. 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावई कार्यादेश 
दिनांकापासून 
१८ महिने 


३. माथेरान नगरपरिषदेच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे 


राहील:- 
नागरी स्थानिक | योजनेची | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ.क्र. । स्वराज्य संस्थेचे | मंजूर | अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प | संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
नाव किंमत किंमतीच्या ९०%) किंमतीच्या १०%) 
[a 2 3 8 4 
माथेरान रु.४७.३२ रु. ४२.५८८ रु. ४.७३२ 
गि] नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३५०/नवि-३३ 


४. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार माथेरान नगरपरिषदेच्या मलनिःस्सारण 
प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन माथेरान नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे. 

२. सदर प्रकल्पासाठी नगरपरिषदेने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणास प्रकल्प किंमतीच्या ३% इतके शुल्क स्वनिधीतून प्रदान करावे. 
(शासन निर्णय दिनांक ०४.०६.२०१८ अन्वये विहीत केल्याप्रमाणे व त्या शासन 
निर्णयातील तरतूदींच्या अधीनतेने) 

३. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित 
केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


ब) सुधारणांची पूर्तता:- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ 
च्या शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या 
बंधनकारक व वैकल्पीक सुधारणा (रिफॉर्म) पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. त्यापैकी ८० 
टक्के वैकल्पिक अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत करणे आवऱ्यक राहील. 


1) 
a 


बंधनकारक सुधारणा:- 

प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 
संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, 
जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० Cah अंमलबजावणी करणे बंधनकारक 
राहील. 


. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान ८० टक्के वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विळलेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात 


पूर्ण करणे आवड्यक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे 


पुनर्मुल्यांकन झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या 
कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” 


च्या तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या 
करणे बंधनकारक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता 


कराची व पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३५०/नवि-३३ 


II) 


राहील. त्यापुढील वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे 
आवर्यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा:- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी 


भागातील सांडपाण्याचे पुनर्प्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा 
समावेश त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर 


पर्जन्यजल संचय करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जळ लेखापरिक्षण (वॉटर 


ऑडीट) करुन घ्यावे. जललेखापरिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण 
करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक 
कृती कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक 
राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय 


मान्यता दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक 
आराखडा (Financial Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. 
त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करण्यात येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या 


हप्त्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा 
त्याप्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी 


स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य 
शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) 
अनुदानाशी तसेच, १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड घालणे 
(Convergence) आवश्यक राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी 
चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या 


प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची 
स्वहिऱ्याची रक्‍कम अशा एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्‍के खर्चाचे उपयोगिता 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३५०/नवि-३३ 


प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर 
केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह 
शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्य शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य 


संस्थेस राज्य शासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक 
टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये राज्य शासनाच्या हिऱऱ्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान 
होणार असेल त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वहिऱड्याची 
रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा 
एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य 


शासनाने मंजूर केलेला निधी wad त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो 
अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ 
निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र 
वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी 
संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


als 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ 
व्या दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या 
प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा माथेरान नगरपरिषद आहे. त्यामुळे या 
कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, माथेरान 
नगरपरिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 


., सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक 3 च्या शासन 


निर्णयातील सूचनाचे तंतोतंत पाळन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक 
राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे 
SAAD राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३५०/नवि-३३ 


8. 


सदर मलनिःस्सारण प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ 
येथीळ शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे 
बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे 


संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट 


असलेल्या पाईप्स इत्यादी वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला STA स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या 


पाईप्सची खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर 
स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात 
येईल. 


. सदर प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक २९ 


जून, २०२२ रोजीच्या भावभिन्नता व विशोष मदतीबाबतच्या शासन निर्णयातील 
आवर्यक तरतूदींचा समावेश करण्यात यावा. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


« महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, 


अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या 
यंत्रणेपैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकल 
aie) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक 
राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 
करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे”गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक राहील. तद्‌नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला 
जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आवऱ्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी:- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी 
उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर प्रदेश विकास 


प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३५०/नवि-३३ 


मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज 
घेण्याची मुभा राहील. 

२. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची 
पूर्तता केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची 
परवानगी घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन 
राहून आवश्‍यक कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. 

ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 

१. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल 
व दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत 
करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत 
राहील. 

२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाळ व दुरूस्तीसाठी 
कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 

ह) इतर बंधनकारक अटीव शर्ती :- 

१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर 
झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 
राज्य शासनामार्फत त्याकरिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार 
नाही. 

२. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शातींची 
पूर्तता करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०२०९१९२६२१७२२५ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नावाने, 
SHRIKANT. या 


=Mantralaya, oun=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


C ANDGE/ या री 
(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३५०/नवि-३३ 

३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 

qo. विभागीय आयुक्त, ठाणे. 

११. जिल्हाधिकारी, रायगड. 

१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, रायगड. 

१४. मुख्याधिकारी, माथेरान नगरपरिषद, जि. रायगड. 

१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


